सहायक विद्युत निरीक्षक, गट-अ (राजपत्रित) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या नियतकालिक बदल्या 
सन २०१९. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन आदेश क्र. बदली-२०१९/प्र.क्र. ७७/ऊर्जा-५ 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक: ३१ मे, २०१९ 


शासन आदेशा:- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(१) , ४(२) व ४(३) मधील तरतूदीनुसार विद्युत निरीक्षणालय शाखेतील सहाय्यक विद्युत निरीक्षक 
गट-अ (राजपत्रित) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र. ४ मध्ये 
दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम | सध्याची पदस्थापना बदलीनंतर पदस्थापना 

१ २ ३ 8 

Ce) . | श्री. भागवत क. उगले, विद्युत निरीक्षक (Sates), चेंबूर, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, नाशिक 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक  । मुंबई अंतर्गत सविनि नाशिक-१ 

२. | श्री. उदय उठ. डांबे, विद्युत निरीक्षक (सचिव अनुज्ञापक | विद्युत निरीक्षक (उद्घाहन) कक्ष क्र.४ (ठाणे 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक मंडळ व  ठउदवाहन निरीक्षक, | उपविभाग) 

चेंबूर,मुंबई) 

3 श्री. राजेशकुमार रु. यादव, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, ठाणे क्र.२ 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक  । मुंबई. अंतर्गत सविनि कल्याण 

३. | श्रीमती सुजाता स. पाटील, । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, | विद्युत निरीक्षक (उद्घाहन) मुंबई अंतर्गत कक्ष- 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक । सांताक्रुझ ३ श्री. उगले यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या 

पदावर) 

४. | श्री. प्रशांत व. माने, अधिक्षक अभियंता, मुंबई प्रादेशिक | विद्युत निरीक्षक,निरीक्षण विभाग सांताक्रुझ 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक  । विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई अंतर्गत सविनि कक्ष क्र.३ 

५. | tt. सयाजी ग. श्रीराम, विद्युत निरीक्षक (ates), चेंबूर, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक =| मुंबई अंतर्गत सविनि पुणे ग्रामीण (श्री. डेकाटे यांच्या 

बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 

६. | श्री. गणेश भै. कंदिकुरवार, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, | अधिक्षक अभियंता कार्यालय, प्रादेशिक 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक | नागपूर विद्युत निरीक्षण मंडळ, नागपूर 

७. | श्री. एस. एन. वानखेडे, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, औरंगाबाद 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक  । खामगांव 

८. | श्री. विजय ना. शिंगणे, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, वर्धा 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक अमरावती 

९. श्री. ए. पी. देशमुख, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, हिंगोली 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक अमरावती 

a . श्री. एस. एल. डेकाटे, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, ठाणे क्र.२ 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक  ।पुणे अंतर्गत सविनि मुरबाड 

११. | श्री. सु. भा. चौधरी, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, नंदूरबार 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक अहमदनगर 


शासन Sa क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र. ७७/ऊर्जा-५ 


2. अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर यांनी बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्याला त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी त्वरीत कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक 
पर्यायी व्यवस्था करुन सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व त्यांना बदलीच्या ठिकाणी जागी 
ताबडतोब रुजू होण्यास सांगावे. तसेच बदली झालेल्या अधिकाऱ्यास रजा मंजूर करु नये. 


३. तसेच या आदेझान्वये करण्यात आलेल्या बदल्या रद्द करणे किंवा त्यात बदल करणे यासाठी राजकीय 
दडपण/दबाव आणल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित सहाय्यक विद्युत निरीक्षक यांच्याविरुध्द महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ अनुसार शिस्तभंगाची कारवाई सुरु करण्यात येईल. 


४. संबंधित सहाय्यक विद्युत निरीक्षक यांनी नियुक्तीच्या नवीन ठिकाणी तात्काळ रुजू होऊन तसा 
अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 


५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०५३१११२६४३१६१० असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Pundalik Badgeri 
Pp h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Industry Energy And Labour 
fa ५ ) a n Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
254.21 labOcaff4e0f24ac492ed7902d55ccf49e93 124a5c1327133a6d 
ie i a9db8c748, 

serialNumber=ec955e2d360e 1 fddb6abac58a9074 1 9053beecebS5dbac48a 
Pundalik Badaeri 2s 

Date: 2019.06.06 17:41:01 +05'30' 

(प्र. पुं. बडगेरी ) 


प्रति, 
१) मुख्य विद्युत निरीक्षक , उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, रामकृष्ण 
चेंबुरकर मार्ग, चेंबुर (पू.) मुंबई-(७१. 
) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र मुंबई/ नागपूर. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 
४) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
) उपसचिव Gul-4), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर 
७) सर्व संबंधित सहायक विद्युत निरीक्षक (सर्व अधीक्षक अभियंता यांच्यामार्फत) 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
निवडनस्ती (ऊर्जा-५) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


